प्रधान मंत्री आदर्ा ग्राम योजनेकरीता केंद्र शासनाने 
राज्यास वितरीत केलेला निधी सन २०२०-२१ या 
वर्षात खर्च करण्यासाठी मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन, क्रमांक: अनौसं-२०२०/प्र.क्र.८१/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १७ जुले,२०२०. 


ज्ञापन: 

आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येत आहे की, 
केंद्र शासनाने प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये करावयाच्या कामांसाठी 
केंद्र शासनाने राज्यास वितरीत केलेला रुपये २१७७.२० लक्ष निधी सन २०२०-२१ या वर्षातील 
अर्थसंकल्पित निधीमधून शासन परिपत्रक; शासन निर्णय; शासन निर्णय शुध्दीपत्रक; इत्यादी, वित्त 
विभाग, दिनांक १६ एप्रिल आणि ०४, १४ व १८ मे २०२० मधील तरतुदीनुसार खर्च करण्यासाठी या 
ज्ञापनाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे:- 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम अर्थसंकल्पित निधी खर्च करण्यासाठी मान्यता 
योजना रुपये देण्यात येत असलेला निधी 
रुपये 
ae | 2 3 शा 
| २२२५, १०,००,००० २,१७,(७२० 
३३, अर्थसहाय्य (अक्षरी रुपये शांभर कोटी | (अक्षरी रुपये एकवीस कोटी 
2224 ॥ ४५२ फक्‍त) सत्त्याहत्तर लक्ष वीस हजार 
फक्‍त) 


२. सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी व संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. नियंत्रण अधिकारी यांनी उपरोक्त विवरणातील रकाना ४ मधील निधी केंद्र शासनाने 
निवडलेल्या गावांमध्ये करावयाच्या कामांसाठी शासन निर्णय, दिनांक २६ ऑगस्ट,२०१९ मधील 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे विवरण व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करावे. 


४. शासन परिपत्रक; शासन निर्णय; शासन निर्णय शुध्दीपत्रक; इत्यादी, वित्त विभाग, दिनांक 
१६ एप्रिल आणि ०४, १४ व १८ मे २०२० मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक बाबीची पूर्तता झालेली आहे, 
असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अनौसं-२०२०/प्र.क्र.८१/अजाक 


५. प्रस्तुत योजनेवर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२०-२१ या 
वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा:- 

मागणी क्रमांक एन-३ 

मुख्य लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 

अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 

०१, अनुसूचित जातींचे कल्याण 

(०८) प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना 

(०८) (०१) प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम) 

३३, अर्थसहाय्य 

२२२५ ॥- ४५२ 
६. नियंत्रण अधिकारी यांनी खर्च करताना शासन परिपत्रक; शासन निर्णय; शासन निर्णय 
शुध्दीपत्रक; इत्यादी, वित्त विभाग, दिनांक १६ एप्रिल आणि ०४, १४ व १८ मे २०२०मधील बाबींची 
पूर्तता करण्याची दक्षता घ्यावी. सदर योजनेचा निधी वितरीत करताना आयुक्‍त, समाज कल्याण 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तपासणीच्या अधिन राहून निधी 
वितरीत करावा. 
६. सदर ज्ञापन शासन परिपत्रक; शासन निर्णय; शासन निर्णय शुध्दीपत्रक; इत्यादी, 
वित्त विभाग, दिनांक १६ एप्रिल आणि ०४, १४ व १८ मे २०२०नुसार आणि विभागाच्या अर्थसंकल्प 
कार्यासनाच्या व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २०५/व्यय-१४, दिनांक १७ जुले,२०२० 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००७१७१८०७१८०३२२ 
असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sunil D Sardar 


e 
DN: c=IN, o=Government Of 
(1 Nn | Maharashtra, ou=Social Justice and 
Special Assistance Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c0098eb68042c66b72115bc62 


ef9206ece42981aab126657128d7cadca 
447533, cn=Sunil D Sardar 


Date: 2020.07.22 10:54:38 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
२. सर्व मा. संसद सदस्य आणि विधान परिषद/विधान सभा सदस्य, 
३. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः अनौसं-२०२०/प्र.क्र.८१/अजाक 


घ्‌. 


१०, 
११. 
१२. 
१३. 
qe. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


मा. मुख्य मंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवाल, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. उप मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई, 

मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

कोषागार अधिकारी, पुणे, 

वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-३/७, अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032, 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


निवड नस्ती /अजाक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


